महाराष्ट्र राज्यातील सीमा तपासणी नाक्‍यांचे 
आधुनिकीकरण व संगणकीकरण............. 
मौजे पेठ (नाशिक) व मौजे केळवद (नागपूर) 
येथील लघू तपासणी नाक्‍यांचा प्रकल्पांतर्गत 
समावेश. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- एमव्हीडी-०७१५/प्र.क्र.१८१/परि-४ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ मार्च, २०१६ 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक :- एमव्हीडी-१२०८/प्र.क्र.१६/परि-४, दि.२५.०३.२००८. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्यातील सीमा तपासणी नाक्‍्यांचे आधुनिकीकरण व संगणकीकरण 


करण्याबाबत संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर प्रकल्पामध्ये 


मौजे बोरगांव (नाशिक) व मौजे सावनेर (नागपूर) या सीमा तपासणी नाक्‍्यांचा समावेश आहे. 


तथापि, उपरोक्त दोन्ही सीमा तपासणी नाके टाळून जाणा-याकरिता पर्यायी रस्ता उपलब्ध 


असल्याने मौजे पेठ (नाशिक) व मौजे केळवद (नागपूर) येथील पर्यायी रस्त्यावर आधुनिक लघू 


तपासणी नाके उभारण्याबाबत प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ न करण्याच्या अटीवर सुकाणू समितीच्या 


बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात आळेळला आहे. सदर निर्णयास मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील 


उच्चाधिकार समितीने दि.१६.३.२०१३ च्या बैठकीत मान्यता दिळेली आहे. त्यानुसार मौजे पेठ 


(नाशिक) व मौजे केळवद (नागपूर) या दोन्ही लघू सीमा तपासणी areata समावेड्ा 


आधुनिकीकरण प्रकल्पामध्ये करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.२५.०३.२००८ अन्वये मान्यता दिलेल्या “सीमा 


तपासणी नाक्‍्यांचे आधुनिकीकरण व संगणकीकरण” या प्रकल्पामध्ये मौजे पेठ, ता.सुरगाणा, 


जि.नाशिक व मौजे केळवद, ता.सावनेर, जि.नागपूर या दोन लघू सीमा तपासणी area 


प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ न करण्याच्या अटींवर समावेश करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०७१५/प्र.क्र.१८१/परि-४ 


2. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in Ul 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 


२०१६०३२११२२६३१५१२९ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 


येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Vijay ॥॥१0॥(वा ५१६ कळ 
J y k Offi ICod 
: See io vee te 
Lite 00. 
(विजय लिटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


४. मा.राज्यमंत्री (परिवहन)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय,मुंबई 

. प्रधान सचिव (परिवहन) गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

. प्रधान सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क),मुंबई 

. प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग, मंत्राळय,मुंबई 
९. 


प्रधान सचिव (नियोजन) , मंत्रालय,मुंबई 


१०.सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई 

११.सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१२.उपाध्यक्ष तथा महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 
१३.परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१४.विक्रीकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१५.आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१६.उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ,मुंबई 
१७.मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 

१८.वित्त विभाग (व्यय-८ विनियम), मंत्रालय, मुंबई 

१९. निवड नस्ती (परिवहन-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


